केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाली (PFMS) व Nodal Officer यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२३१/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- १) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन H.F.No. १ (१३) PEMS/ 
FCD/2020, दिनांक २३ मार्च, २०२१. 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, 
दिनांक ०१ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी 
विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधिन 
दि.२३ मार्च, २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे 
निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाली (PFMS) बाबत सुधारीत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी एक Single Nodal Agency (SNA) नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत 
बँकेमध्ये स्वतंत्र 91918 Bank Account उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर केंद्र पुरस्कृत 
योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान सह सचिव/उप सचिव दर्जाच्या Nodal Officer म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केळे आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागांतर्गत केंद्र पुरस्कृत 
योजनांकरीता Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
नगरविकास विभागांतर्गत चाळू असलेल्या/भविष्यात चालू होणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी पुढील प्रमाणे केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन 
करणे तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र 
शासनाने संदर्भाधिन दि.२३ मार्च, २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक २ येथील 
शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणाळी (PFMS) बाबत सुधारीत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत 
योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एक Single Nodal Agency (SNA) नेमणूक करुन त्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२३१/नवि-३३ 


योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 91918 Bank Account उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान सह सचिव/उप सचिव दर्जाच्या Nodal 
Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केळे आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागांतर्गत 
केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता पुढील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार Single Nodal Agency (SNA) 
नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र योजनेचे नांव व सांकेतांक क्रमांक Single Nodal Agency (SNA) 


7 अमृत अभियान अभियान संचालक, अमृत अभियान 
२२१७ ९८६८ (महानगरपालिक)) (केंद्र हिस्सा) 
२२१७ ९८७७ (महानगरपालिका) (राज्य हिस्सा) 
२२१७ ९८८६ (नगर परिषद) (केंद्र हिस्सा) 
२२१७ ९८९५ (नगर परिषद) (राज्य हिस्सा) 
२२१७ ९९०१ (प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्च) 


२ स्वच्छ भारत अभियान राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ 
२२१७ ९७५२ (महानगरपालिका) (केंद्र हिस्सा) महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 

२२१७ ९७६१ (महानगरपालिका) (राज्य हिस्सा) 
२२१७ ९७७९ (नगर परिषद) (केंद्र हिस्सा) 
२२१७ ९७८८ (नगर परिषद) (राज्य हिस्सा) 
२२१७ ९७९७ (नगर पंचायत) (केंद्र हिस्सा) 
२२१७ ९८०३ (नगर पंचायत) (राज्य हिस्सा) 


३ राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद 
2230 ६०४७ (केंद्र हिस्सा) प्रशासन संचालनालय 
२२३० ६०५६ (राज्य हिस्सा) 


२. नगरविकास विभागांतर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयासाठी सह सचिव/उप 
सचिव (अर्थसंकल्प) यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी कोषागारातून आहरीत करणाऱ्या आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडणे अनिवार्य राहील. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९३०१५१३०२२६२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PANDURANG JOTIBA {eee ices 


DEPARTMENT, postalCod: 10032, st=Mah. 
2.5.4.20=300d785e12fdc1 9db06 1 2f1 ffdf83e54efe7da2b 1 bc63d18df8e 


JAD HAV 09b3c7 6! PANDURANG JOTIBA JADHAV 
05°30 


Date: 2021.10.13 16:53:54 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


१. मा.राज्यपांलांचे सचिव 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२३१/नवि-३३ 


२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई. 
५. मा.मंत्री (नगरविकास विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.राज्यमंत्री (नगरविकास विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपुर 
११. आयुक्‍त, महानगरपालिका सर्व. 
१२. विभागीय आयुक्त सर्व. 
१३. जिल्हाधिकारी सर्व. 
१४. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, नगर परिषद प्रशासन. 
प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी :- 
१५. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती, (नवि-३३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


